मौजे मलकापूर, जि.बुलढाणा येथील चाळीसबिघा 
परिसरातील नगरपरिषद प्राथमिक शाळा क्रं.४ ची 
जागा मलकापूर शिक्षण समिती" मलकापूर यांना 
हस्तांतरीत करण्याबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक-एमयुएन-२०१६/प्र.क्र.२९८/नवि-१८, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: ०६.०९.२०१८ 


वाचा:- १) जिल्हाधिकारी बुलढाणा यांचे क्रं.न.वि.शा/डे-५/सी.आर.१२०/२००७, 
दि.१०.०६.२०१६ 
२) मलकापूर नगरपरिषदेच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्रमांक ४६, दि.०४.०५.२०१६ 
३) समक्रमांकाचा दि.१७.१२.२०१६ चा शासन निर्णय. 
शासन निर्णय 
वरील विषयाबाबतच्या शासनाच्या समक्रमांकाच्या दि.१७.१२.२०१६ च्या शासन 


निर्णयात नमूद अटी व शार्तीपैकी अट क्र.१ याव्दारे वगळण्यात येत असून त्याऐवजी खालील 
अट क्र.१ सदर शासन निर्णयात समाविष्ट करण्यात येत आहे. 
१. महाराष्ट्र नगरपालिका (स्थावर मालमत्तेचे हस्तांतरण) नियम १९८३ मधील भाग-६ 
नुसार सदर जागा हस्तांतरीत करण्यास मंजूरी प्रदान करण्याच्या नगरपरिषदेच्या प्रस्तावास 
अनुसरुन ही मंजूरी असून सदर जागा रु. १/- या नाममात्र वार्षिक भाड्याने देण्याच्या संस्थेच्या 
विनंतीबाबत भाग-६ मधील नियम २१ नुसार नगरपरिषदेने स्वविवेकानुसार निर्णय घ्यावा व 
त्यानुसार भाडे आकारणी करावी. भाडे आकारणीतील सवळत वगळता १९८३ च्या नियमातील 
अन्य तरतूदींचे पालन करणे संबंधित संस्थेवर बंधनकारक राहील. 
समक्रमांकाच्या दि.१७.१२.२०१६ च्या शासन निर्णयातील अन्य अटी व शार्तीमध्ये 
कोणताही बदल नाही. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०९०६१७३८२०३०२५ 
असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by Satish J Moghe 
Date: 2018.09.06 17:43:23 +05'30' 


(सतीश मोघे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति: 
१) आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद संचालनालय, वरळी, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमयुएन-२०१६/प्र.क्र.२९८/नवि-१८, 


२) जिल्हाधिकारी, बुलढाणा 

३) मुख्याधिकारी, मलकापूर, जि.बुलढाणा. 
) 
) 


४) अध्यक्ष, नगरपरिषद मलकापूर, जि.बुलढाणा. 

५) अध्यक्ष, मलकापूर शिक्षण समिती, मलकापूर, जि.बुलढाणा. 

प्रत: 

१) मा.राज्यपाल महोदयांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

२) मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३) सचिव (नवि-२) यांचे वि.का.अ., नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


४ निवडनस्ती, कार्यासन नवि-१८ 
५) उप सचिव नवि-१८ यांचे स्विय सहायक 


